आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ व २ संवंर्गातील 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२ ५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) मधील तरतुदीनूसार बदली 
करण्यास सक्षम प्रधिका-याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग १ 
Paras सह आयुक्‍त/ सह संचालक, उप आयुक्‍त/ उप संचालळक/ प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) , 
सहायक आयुक्‍त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी -२) व वर्ग -२ संवर्गामधील 
संशोधन अधिकारी/ सहायक प्रकल्प अधिकारी या संवंर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.(३) मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व बदलीनंतरची शरा 

कार्यालय पदस्थापना 

हिती २ ३ 1 छे 

a श्रीमती प्रिती बोंद्रे, stan | उपसंचालक नियतकाळीक बदली. 
अ.ज.प्र.त.स., अमरावती अ.ज.प्र.त.स., 

गडचिरोली 

२ | श्रीमती अमिता पिल्लेवार, उपसंचालक पदोन्नतीच्य आदेशातील 
उपसंचालक अ.ज.प्र.त.स., | अ.ज.प्र.त.स., पदस्थापनेत बदळ करून 
गडचिरोली अमरावती श्रीमती प्रिती बोंद्रे यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प पदस्थापना. 

3 | stadt ठाशीकला अहिरराव, । प्रकल्प अधिकारी, नियतकालीक बदली, 
सहायक आयुक्त, आयुक्तालय, | ए.आ.वि.प्र., पेण श्री.गरजेंद्र केंद्रे यांच्या 
नाशिक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर. 

४ । श्री.गरजेद्र शां. he, प्रकल्प वरिष्ट संशोधन | विनंती बदली 
अधिकारी, ए.आ.वि.प्र. पेण री, अ.ज.प्र.त.स. 

पुण 

५ श्रीमती एस.डी. golds, सहायक ।संशोधन अधिकारी, | विनंती बदली 
प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र., दिवासी संशोधन व 
ण प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६ श्रीमती एन.के. राऊत, | सहायक प्रकल्प | विनंती बदली 
याख्याता, आदिवासी संशोधन । अधिकारी, अपर 
व प्रशिक्षण संस्था, पुणे आयुक्त, आदिवासी 

विकास, ठाणे 


शासन SAS क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 


७ । श्री.मोहनकुमार व्यवहारे, संशोधन | संशोधन अधिकारी, विनंती बदली. 
अधिकारी, अ.ज.प्र. त.स., ।अ.ज.प्र.त.स., पुणे 


अमरावती 
८ श्री.प्रमोद पाटील, सहायक प्रकल्प ।|सहायक प्रकल्प | विनंती बदली. 
री, ए.आ.वि.प्र. नाशिक री, अपर आयुक्‍त 
र्यालय, आ.वि. 
ठिक. 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे, तसेच सदर 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी केंव्हा कार्यमुक्त करण्यात आले व ते सदर पदावर 
कोणत्या दिनांकास रुजु झाले याबाबतची माहिती शासनास त्वरित कळविण्यात यावी. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही रजा मंजुर करण्यात येऊ 
नये.तसेच म.ना.से.(र॒जा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) अन्वये सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
प्रकारचे र॒जा अर्ज मूळ कार्यालयाने स्विकारु नये. असे अर्ज मूळ कार्यालयास प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोच करावेत. मूळ कार्यालयाने सदर अर्ज 
शासनास पाठविल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 
४. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती म.ना.से. (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१५५३४२८३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND MAHADEO : 
, street= MANTRALAYA, MUMBAI, 
seri b28a109fa37f9b2b3be066426406ccfe599d4017f33195279F 
86९8213, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO 
MAINKAR 
Date: 2019.08.30 16:04:09 +05'30° 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


igned by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
harashtra, 


एप 
Suze 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (आ.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


44८306830९12030396718530930280631460९437432121653066 


शासन SAS क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 


सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या 


८. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


नटे 
— 
es 


१६. 
१७. 


.महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर / गडचिरोली /नंदुरबार. 
.सर्व उप सचिव / अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

ud कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


संबंधित अधिकारी, 
निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


